आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत महाराष्ट्र 
राज्य सहकारी आदिवासी विकास 
महामंडळाच्या अधिकारी/कर्मचारी 


यांच्या वेतनाकरीता निधी वितरण. 
(लेखाशिर्ष २४२५ ०८५३) 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र. ०२/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- 30 मार्च, २०२२. 


वाचा :- 

१. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४.०६.२०२१, 
दि.१४.१०.२०२१, दि.०३.०२.२०२२ व दि.१७.०३.२०२२. 

२. शासन निर्णय, आ.वि.वि. क्र. बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०१/कार्यासन-६, दि.०७.०४.२०२१, 
२८.०४.२०२१, दि.१७.०५.२०२१, दि.१.६.२०२१, दि.२.६.२०२१, दि.१५.६.२०२१, दि.१८.६.२०२१, 
दि.२४.६.२०२१, दि.५.७.२०२१, दि.४.८.२०२१, दि.१.९.२०२१, दि.३०.९.२०२१, दि.३.११.२०२१, 
दि.२४.१२.२०२१ व दि.६.१.२०२२. 

३. आदिवासी विकास विभाग शासन ज्ञापन क्र.आविवि-२०२२/प्र.क्र.२८/का-३, दि.३०.३.२०२२. 

४. आदिवासी विकास विभाग, नस्ती क्र.आविवि-२०२२/प्र.क्र.२८/का-०३. 

प्रस्तावना : - 


आर्थिक वर्ष सन २०२१-२२ करीता वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन परिपत्रकांन्वये 
खर्चाचे प्राधान्यक्रम ठरवून वित्तिय उपाययोजना करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या 
आहेत. यास अनुसरून वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण (BEAMS) वितरण 
प्रणालीवर वेळोवेळी उपलब्ध करून दिल्यानुसार आदिवासी विकास विभागाच्या कार्यक्रम Warts समाविष्ट 
महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्यादित यांना अधिकारी/कर्मचारी यांचे वेतनाकरीता 
लेखाशिर्ष २४२५ ०८५३, ३६-सहायक अनुदाने (वेतन) या उद्दाष्टांकरीता संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन 
निर्णयान्वये अर्थसंकल्पिय तरतुदींच्या १००% मर्यादेतील निधी संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत 
करण्यात आलेला आहे.वित्त विभागाच्या दि.४.८.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील सार्वजनिक 
उपक्रमांना दि.१.७.२०२१ पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आलेला आहे. या अनुषंगाने महाराष्ट्र 
राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाच्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्या वेतनाकरीता वित्त विभागाच्या 
मान्यतेने वाढीव निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

आदिवासी विकास विभागाच्या “कार्यक्रम खर्च” अंतर्गत मागणी क्र.टी-५ मधील मुख्य लेखाशिर्ष २४२५ 
- सहकार मधील महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाच्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्या 


वेतनाकरीता वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन रु.६३७.५० लाख इतका खालीलप्रमाणे निधी 
वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


(रु.लाखात) 
योजनेचे नाव लेखाशिर्ष उद्दिष्ट सन २०२१-२२ । या शासन निर्णयान्वये 
करीता सुधारीत | वितरीत करण्यात येत 
अंदाज असलेला निधी 
1 १ २ ३ 1 ४ & 
महाराष्ट्र राज्य सहकारी ३६-सहायक 
आदिवासी विकास | २४२५ ०८५३ | अनुदाने २५००.०० ६३७.५० 
महामंडळ मर्यादित (वेतन) 


उपरोक्तप्रमाणे रु.६३७.५० लाख (अक्षरी रुपये सहा कोटी सदोतीस लाख पन्नास हजार फक्त) इतका 
निधी संबधित नियंत्रक अधिकारी, तथा aged आदिवासी विकास यांना अर्थसंकल्पीय निधी खर्च प्रणालीवर 
वितरीत करण्यात आला आहे. सदर निधी वितरीत करताना नियंत्रक अधिकारी यांनी विहीत पध्दतीने 
काटकसरीच्या उपाययोजना करुन खर्च करावा. 
२. विभागप्रमुख /नियंत्रक अधिकारी यांनी वितरीत तदतुदी त्यांच्या अधिपत्याखाळील आहरण व 
संवितरण अधिकाऱ्यांना तात्काळ वितरीत कराव्यात. तसेच सदर झासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात 
आलेला निधी खर्च करताना नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तिय अधिकार 
नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन आदेशातील 
दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


३. सदर are निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.३०९/व्यय-१४, दि.२३.३.२०२२ अन्वये 
दिलेल्या सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३२९१३३७४९४२२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


RAVINDRA 


D AUTE 
(रविंद्र दि. औटे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


३. अपर मुख्य सचिव,नियोजन/ वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

५. प्र. महाव्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्यादित, नाशिक 
६. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

७. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 

८. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

qo. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

१२. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१३. निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


